मृद व जलसंधारण विभागातील उपविभागीय 
जलसंधारण अधिकारी (स्थापत्य) गट-“अ” या 
संवर्गाची दि.०१.०१.२०१८ ची अंतिम ज्येष्ठता 
पूरक सूची 


महाराष्ट्र शासन 
मृद व जलसंधारण विभाग 
शासन पुरकपत्र क्रमांक :- ज्येष्ठता-२०२१/प्र.क्र.११८ (भाग-१)/१/जल-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 
दिनांक :- ३१ जुले, २०२४ 


वाचा :- १. शासन निर्णय ग्रामविकास व जलसंधारण भाग.आस्थाप.२०१६/प्र.क्र.८ (भाग-९) / 
जल-२, दि. ३१.०५.२०१७ 
२.सामान्य प्रशासन विभाग, शासन अधिसूचना क्र. - एसआरव्ही- २०१६/ प्र.क्र.२८१/१२, 
दि. २१.०६.२०२१ 
३.मृद व जलसंधारण विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक:- ज्येष्ठता-२०१८/प्र.क्र.१२६/जल-२, 
दि.१२/०२/२०१९ 
४. मृद व जलसंधारण विभाग, शासन निर्णय क्रमांक :- आस्थाप-२०२१/प्र.क्र.३३७/जल-२, 
दि.३०/११/२०२२ 
५. मृद व जलसंधारण विभाग, शासन निर्णय क्रमांक :- आस्थाप-२०२१/प्र.क्र.३३७/जल-२, 
दि.१५/०२/२०२३ 
६. मृद व जलसंधारण विभाग, शासन निर्णय क्रमांक :- आस्थाप-२०२१/प्र.क्र.३३७ (भाग-१)/१/ 
जल-२, दि.१५/०४/२०२४ 
७. मृद व जलसंधारण विभाग, शासन निर्णय क्रमांक :- आस्थाप-२०२१/प्र.क्र.३३७ (भाग-१)/२/ 
जल-२, दि.१५/०४/२०२४ 
८. मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई यांचे मूळ अर्ज क्र.३१३/२०२३ व मूळ अर्ज 
क्र.३१४/२०२३ मधील दि.२१/१२/२०२३ रोजीचे आदेश. 


शासन पुरकपत्र -: 

उपरोक्त संदर्भ क्र.३ अन्वये “ उपविभागीय जलसंधारण अधिकारी (स्थापत्य) व अन्य समकक्ष 
पदे” या संवर्गाची दिनांक ०१.०१.२०१८ रोजीची अंतिम ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द करण्यात आली आहे. 
२. विभागाने संदर्भ क्र.१ मधील दि.३१/५/२०१७ च्या शासन निर्णयातील परिच्छेद ८ (vi) मधील 
तरतुदीनुसार, संदर्भ क्र.४ अन्वये सहायक अभियंता श्रेणी-१ (स्थापत्य) व उपविभागीय अभियंता 
(स्थापत्य) या संवर्गातील अधिकाऱ्यांचा या विभागाकडे कायमस्वरूपी समावेशन करण्याचा निर्णय घेतला 
आहे. त्यापैकी ०२ अधिकाऱ्यांचे समावेशन संदर्भ क्र.५ व ७ मधील शासन निर्णयान्वये रद्द करण्यात आले 
आहे. संदर्भ क्र.८ येथे नमूद मूळ अर्ज क्र.३१३/२०२३ व ३१४/२०२३ प्रकरणी मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय 
न्यायाधिकरण, मुंबई यांनी दिलेल्या आदेशास अनुसरून संबंधित अर्जदारांच्या अभिवेदनावर गुणवत्तेवर 
निर्णय घेऊन, संदर्भ क्र.६ अन्वये शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला असून, त्यानुसार समावेशन 


शासन पुरकपत्र क्रमांकः ज्येष्ठता-२०२१/प्र.क्र.११८ (भाग-१)/१/जल-२ 


केलेल्या उर्वरित सहायक अभियंता श्रेणी-१ (स्थापत्य) या संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या नावाचा संदर्भ क्र.३ 
च्या शासन परिपत्रकातील “परिशिष्ट-अ” (भाग-१) मध्ये अ.क्र.१० वरील अजितकुमार हनुमंत परांडे 
(ज्ये.क्र.१०) यांच्या नावानंतर या पुरकपत्रासोबतच्या “प्रपत्र-अ” प्रमाणे समावेश करण्यात येत आहे. 
तसेच*“परिशिष्ट-अ” (भाग-२) मध्ये अ.क्र.४५ वरील अमोल प्रभाकर मुंडे (ज्ये.क्र.५५) यांच्या नावानंतर 
श्री.श्रावण उदयभान WS (ज्ये.क्र.५५- अ) यांच्या नावाचा या पुरकपत्रासोबतच्या “प्रपत्र-ब” प्रमाणे 
समावेश करण्यात येत आहे. 
३. या परिपत्रकासोबत जोडलेल्या “प्रपत्रः-अ” व *“प्रपत्र-ब” मध्ये नमूद ज्येष्ठता यादीतील 
अधिकाऱ्यांच्या नावासमोर नमूद केलेला ज्येष्ठतेचा दिनांक हा शासन अधिसूचना क्र. एसआरव्ही-२०१६/ 
प्र.क्र.२८१ / बारा, दि. २१.०६.२०२१ मधील तरतूदीनुसार, उपविभागीय जलसंधारण अधिकारी 
(स्थापत्य) व अन्य समकक्ष पदे या संवर्गातील ज्येष्ठता निश्चित करण्याकरीता विचारात घेण्यात येईल. 
४. सदरचे परिपत्रक आयुक्‍त, मृद व जलसंधारण, छत्रपती संभाजीनगर यांनी त्यांच्या अधीनस्त 
प्रपत्र “अ” व “ब” मधील संबंधित उपविभागीय जलसंधारण अधिकारी यांच्या तात्काळ निदर्शनास 
आणावे, तसे कळविल्याबाबत त्यांची स्वाक्षरी घेतलेली प्रत स्वत:च्या अभिलेख्यात जतन करुन ठेवावी व 
त्याची एक प्रत शासनास उपलब्ध करुन द्यावी. 
च. सदरचे शासन पुरकपत्र महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आळे असून त्याचा सांकेतांक २०२४०७३११३५८२६५०२६ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
SHARAD तळताना 100001 


सोबत -- प्रपत्र-“अ” व “ब” KHARODE ve aaa evr aaa 
(शा.ह.खारोडे) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति-: 
१. मा.मंत्री, मृद व जलसंधारण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
२. सचिव (मृद व जलसंधारण) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
३. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई ( पत्राद्वारे ) 
४. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, पुणे 


५. आयुक्त, मृद व जलसंधारण, वाल्मी, छत्रपती संभाजीनगर 

६. अपर आयुक्‍त जलसंधारण, मृद व जलसंधारण प्रादेशिक क्षेत्र, पुणे/नागपूर 

७. सर्व प्रादेशिक जलसंधारण अधिकारी / प्रादेशिक दक्षता व गुणनियंत्रण अधिकारी, 
मृद व जलसंधारण विभाग 

८. सर्व जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, जिल्हा परिषद (ल.पा.) 

९. सर्व जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग. 

१०.सर्व सह सचिव /उप सचिव / अवर सचिव / कार्यासन अधिकारी, मृद व जलसंधारण 
विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 

११.सर्व संबंधित अधिकारी - ई-मेलद्वारे. 

१२. निवडनस्ती, जल-२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


"प्रपत्रःअ" 


दि.०१/०१/२०१८ रोजीच्या अंतिम सेवाज्येष्ठता यादीसोबत जोडावयाचे शासन पुरकपत्र क्रमांक ज्येष्ठता २०२१/ प्र.क्र.११८ (भाग-१)/१/जल-२,दिनांक ३१.०७.२०२४ चे सहपत्र " प्रपत्र- अ " 


अ.क्र. | yea ।|अधिकारी/कर्मचा-यांचे |जात प्रवर्ग जन्म दिनांक ।सध्याच्या पदावर |नियुक्‍्तीचा मार्ग ज्येष्ठता दिनांक सेवानिवृत्तीचा | शैक्षणिक अर्हता शेरा अभिप्राय 
जलसंधारण नाव पदोन्नत (सरळसेवेने/मयादित दिनांक 
विभागाचा झाल्याचा/सरळसे विभागीय परीक्षेद्वारे 
ज्येष्ठता वेने आल्याचा ।नियुक्‍त उमेदवारांचा 
क्रमांक दिनांक गुणवत्ता क्रमांक व 


श्री.यतिन achat 
कोठावळे 


श्री. गौरव रविंद्र बोरकर 


०७/०४/१९८८ 


२२/०३/१९९१ 


२५/०१/१९८७ 


०१/०१/२०१६ 


०१/०१/२०१६ 


०२/०९/२०१३ 


परीक्षेचे वर्ष 


सरळसेवा/५६/२०१३ 


सरळसेवा/९७/२०१३ 


सरळसेवा/२२/२०११ 


०८/०९/२०१७ 


०२/०२/२०१८ 


०७/०५/२०१८ 


३०/०४/२०४६ 


३१/०३/२०४९ 


३१/०१/२०४५ 


श्री.कोठावळे यांनी या विभागाकडे सेवा 
समावेशानासाठी सादर केलेल्या विकल्पाच्या 


दिनांकानुसार त्यांना 
आला आहे. 


श्री. खिराडे यांनी या 


ज्येष्ठता दिनांक देण्यात 


विभागाकडे सेवा 


WARMEST सादर केलेल्या विकल्पाच्या 


दिनांकानुसार त्यांना 
आला आहे. 


श्री. बोरकर यांनी या 


ज्येष्ठता दिनांक देण्यात 


विभागाकडे सेवा 


समावेडानासाठी सादर केलेल्या विकल्पाच्या 


दिनांकानुसार त्यांना 
आला आहे. 


ज्येष्ठता दिनांक देण्यात 


श्री. लांडगे यांनी या विभागाकडे सेवा 

WARRANTS सादर केलेल्या विकल्पाच्या 
दिनांकानुसार त्यांना ज्येष्ठता दिनांक देण्यात 
आला आहे. 


सरळसेवा/१०५/२०१३ १५/०६/२०१८ ३०/०६/२०४६ 


श्री. दिपक खंडु लांडगे 


१२/०६/१९८८ ०१/०१/२०१६ 


श्रीम. वाघमारे यांनी या विभागाकडे सेवा 
WAAR सादर केलेल्या विकल्पाच्या 
दिनांकानुसार त्यांना ज्येष्ठता दिनांक देण्यात 
आला आहे. 


श्रीम.अंकिता अंबादास सरळसेवा/१११/२०१३ २५/०६/२०१८ ३१/०७/२०४७ 


वाघमारे 


२५/०७/१९८९ ०१/०१/२०१६ 


11 प्रपत्र- ब 11 


दि.०१/०१/२०१८ रोजीच्या अंतिम सेवाज्येष्ठता यादीसोबत जोडावयाचे शासन पुरकपत्र क्रमांक ज्येष्ठता २०२१/ प्र.क्र.११८ (भाग-१)/१/जल-२,दिनांक ३१.०७.२०२४ चे सहपत्र " प्रपत्र- ब " 


मृद व अधिकारी /कर्मचा-यांचे | जात प्रवर्ग उपविभागीय शैक्षणिक अर्हता शेरा अभिप्राय 
जलसंधारण नाव (नियुक्‍ती अभियंता (स्थापत्य) 
विभागाचा नंतर प्रवर्ग (राज्य / जि.प.) 
ज्येष्ठता क्रमांक बदलला संवर्गातील 
असल्यास पदोन्नती आदेशाचा 
त्याचा दिनांक) दिनांक 
| a | 2 3 i ४ | 4 & | 8 | ८ ९ [१७ | ० zal १ १२ 
द५-अ द५-अ श्रावण उदयभान BS अ.जा. ०७/०२/१९७५ | ३१/१०/२०१४ पदोन्नती | ०७/१२/२०१७ | २८/०२/२०३३ एम.टेक गि श्री. शेंडे यांनी या विभागाकडे सेवा 


समावेशनासाठी सादर केलेल्या 
विकल्पाच्या दिनांकानुसार त्यांना 


ज्येष्ठता दिनांक देण्यात आला आहे. 


